India Code Portal वर अधिनियम आणि नियम, 
विनियमन, परिपत्रक इत्यादी अपलोड 
करण्यासाठी आवश्‍यक १० IT office Assistant 
यांच्या मानधनाकरिता रु. ४०,३०,००३/- इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पोर्टल -२०२१/प्र. क्र. ३५/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ मार्च, २०२२. 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंसं/१७१७/ 
प्र.क्र. १११/३९, दिनांक २४ मार्च, २०१७. 
२) दिनांक ०९.०७.२०२१ रोजीच्या मा. प्रभारी सचिव (विधि विधान) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
3) National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) यांच्या दिनांक 
२४.१२.२०२१ च्या Proforma Invoice. 
४ दिनांक 28.09.2022 रोजीच्या विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त . 


प्रस्तावना :- 


India Code Portal वर अधिनियम आणि नियम, विनियमन, परिपत्रक इत्यादी अपलोड 
करण्यासाठी आवश्‍यक १०॥ office Assistant चा प्रस्ताव विभागाच्या 'ब' शाखा यांच्याकडून संदर्भ 
क्रमांक २ अन्वये प्राप्त झाळा. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये National 
Informatics Centre Services Inc. ( NICSI) चा Proforma Invoice शासनास प्राप्त झाले. या 
Proforma Invoice नुसार १० IT office Assistant च्या रु. ४०,३०,००३/- इतक्या रकमेचा प्रस्ताव 
सादर करण्यात आला. Yo IT office Assistant च्या प्रस्तावास विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीच्या दिनांक२४.०१.२०२२ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर 
प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


India Code Portal वर अधिनियम आणि नियम, विनियमन, परिपत्रक इत्यादी अपलोड 
करण्यासाठी आवश्‍यक १०॥ office Assistant च्या रु. ४०, ३०,००३/- (रु. चाळीस लक्ष तीस हजार 
तीन फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोर्टल -२०२१/प्र. क्र. ३५/का. ०७ 


2. India Code Portal वर अधिनियम आणि नियम, विनियमन, परिपत्रक इत्यादी अपळोड 
करण्यासाठी आवशयक १० IT office Assistant हे National Informatics Centre Services Inc. 
(NICSI) यांच्या empanel असलेल्या SBC Exports Limited या कंपनीसोबत दिनांक २४.१२.२०२१ 
च्या Proforma Invoice नुसार पुढीलप्रमाणे दरपत्रक स्वीकारण्यात येत आहे :- 


SAC Manpower | Noof | Required | Rate/Month | Total amount 
Code Description | persons period (in | (exclusive of 
months) Taxes ) (Rs.) 


998313 | Office 10 |12Month(s)| 28,460.47 | 34,15,256.40/- 
Assistance 
Support Non- 
Graduate 
IGST Payable | 6,14,746.15 
18% 
Total 40,30,003.00 
३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२,२०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) (०१) विधी 


व न्याय विभाग-आस्थापना, (२०५२ ०२५९)" या लेखाशिर्षाखाली "Io कंत्राटी सेवा" या उदिष्टांतर्गत 
उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २० (ओ 
नियम क्र. ७३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त 
विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक१२/२०२२, व्यय-५, दिनांक ०६.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीने सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
प. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०३१४४७५६२३१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN V JIWANE: 


(नितीन वि. जिवने ) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 
१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई. 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः पोर्टल -२०२१/प्र. क्र. ३५/का. ०७ 


४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
८. संचालनालय, लेखा व कोषागारे , ठाकरसी हाऊस 3, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा 
मजला, शुरजी वछ़भदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई. 
९, National Informatics Centre Services Inc. ( NICSD, Ministry of Electronics and Information 


Technology, Hall No. 2 & 3, 6 th Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama place, New Delhi-66. 
१०. कार्यासन अधिकारी/का. २०, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


११. कार्यासन अधिकारी/कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


